सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रशिक्षणार्थीना राष्ट्रीय काथ्या प्रशिक्षण 
व विकास केंद्र, अलेपी केरळ येथे तांत्रिक उद्योजकता विकास 
प्रशिक्षण (निवासी) करीता निधी उपलब्ध करून देण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मलिव-२०२४/प्र.क्र.०८/उद्योग-६, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय क्र.मळवि-२०१८/प्र.क्र.१५/उद्योग-६, दि.१५/०२/२०१८. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र. क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२६/प्रशा-१,दि.१७/४/२०२३. 
महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित पत्र क्र.मलउविम/काथ्या/२०२३-२४/सीआर-१६९/५२५, 
दि.१८/०१/२०२४ व दि.०७/०२/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१५ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये काथ्या उद्योग 
धोरण-२०१८ ला शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर धोरणानुसार तांत्रिक कौशल्य व उद्योजकता विकास 
कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाला काथ्या उद्योग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
बाजारपेठ विकास व विपणन या लेखाशिर्षाखाली रु.३५० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळाला मंजूर अर्थसंकल्पित निधीच्या मर्यादेत सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 
प्रशिक्षणार्थीना राष्ट्रीय काथ्या प्रशिक्षण व विकास केंद्र, अळेपी केरळ येथे तांत्रिक उद्योजकता विकास प्रशिक्षण 
(निवासी) करीता निधी उपलब्ध करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय:- 


सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रशिक्षणार्थीना राष्ट्रीय काथ्या प्रशिक्षण व विकास केंद्र, अळेपी केरळ येथे तांत्रिक 
उद्योजकता विकास प्रशिक्षण (निवासी) करीता रक्‍कम रू. २१.८५ लाख (अक्षरी एकवीस लक्ष पंच्याऐंशी हजार मात्र) 
निधी खर्च करण्यास या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च करताना वित्त व 
नियोजन विभागांच्या अनुदान वितरणाच्या अटींचे पालन करावे. 


सिंधुदुर्ग जिल्हयातील १२१ प्रशिक्षणार्थीना राष्ट्रीय काथ्या प्रशिक्षण व विकास केंद्र, अळेपी केरळ येथे 
तांत्रिक उद्योजकता विकास यांचे मार्फत निवासी व तांत्रिक प्रशिक्षण आयोजन करण्याकरीता २५ प्रशिक्षणार्थीची १ 
बॅच यानुसार ४ बॅच आणि ५ व्या बॅचमधील 29 प्रशिक्षणार्थिच्या १० दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रती प्रशिक्षणार्थी 
अंदाजित रू.१८,०५८/- याप्रमाणे एकुण सुमारे रू.२१,८५,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरीता अंदाजित खर्चाचा तपशिल परिशिष्ट-१ प्रमाणे असेल. 

या योजनेकरीता विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचाळनाळय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा 
अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत. या योजनेसाठी करण्यात येणारा खर्च हा “मागणी क्रमांक के- 
७, २८५१ ग्रामोद्योग व लघूउद्योग, १०६ काथ्या उद्योग विकास, (०१)(०१) काथ्या उद्योग धोरण-२०१८ अंतर्गत 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः मलिव-२०२४/प्र.क्र.०८/उद्योग-६, 


प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाजारपेठ विकास व विपणन या करीता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२८५१ ६६३६) ३१- 
सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१५०५४६२४१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१ 


AD 


CC ww 


Cc 


दु 


G ८:८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


vo 


१०) 
११) 
92) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHAMKANT SURESH SONAWANE 


Ig! 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9d538bbb 1d8b0fb1282644b7e46b2a597ff7be83401388555b0d 


4baa1874713, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
SO N A W A N E serialNumber=0F ACA31EEA9D440C573E323F027F4B548138E0057E0DAA 
48093F263662E5B218, cn=SHAMKANT SURESH SONAWANE 


Date: 2024.03.13 15:15:05 +05'30" 


(शामकांत सोनवणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव(उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 

लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३,१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (उद्योग विभाग -६) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलिव-२०२४/प्र.क्र.०८/उद्योग-६, 
शासन निर्णय क्र.मलिव-२०२४/प्र.क्र.०८/उद्योग-६, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट -2 


सिंधुदुर्ग जिल्हयातील १२१ प्रशिक्षणार्थीना राष्ट्रीय काथ्या प्रशिक्षण ब विकास केंद्र, अलेपी केरळ येथिल प्रशिक्षणासाठी 
येणा-या अपेक्षित खर्चाचा तपशिल 


अ.क्र. बाब एकूण १२१ प्रशिक्षणार्थीच्या प्रत्येकी १० 
दिवसांच्या प्रशिक्षणाकरीता एकूण ०५ प्रशिक्षण 
कार्यक्रमासाठी अंदाजित खर्च रू. 

१ poet ee ९,०००/- 

२ | प्रवास खर्च सिं नेप्पी, केरळ ते परत १,४५,०००/- 

3 | निवास १२,१०,०००/- 

४ | नाश्ता, चहा, ! ६,०५,०००/- 

५ | समन्वय मानधन १,२१,०००/- 

& ee 20,000/- 

७ (७ ..क्‍₹इ3् 1 १५,०००/- 

८ | स्थानिक प्रवास ३०,०००/- 

९ eee oe 30,000/- 
'एकूण अपेक्षित प्रशिक्षण खर्च रु २१,८५,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


